Reg.No.NPCITY/ 236/ 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत 


प्रकाशन 


वर्ष ५ , अंक २२ ] 


ते 


बुधवार , जून २०-२६ , २०१९ / ज्येष्ठ ३० - आषाढ ५ , शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे २ , किंमत : रुपये ११.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - नागपूर विभागीय पुरवणी 


( भाग चार- ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १- अ ( ना.वि.पु. ) म . शा . रा ., अ . क्र . ८७ . 


अध्यक्षा, नगर पंचायत , यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम २३ ( १ ), २३ ( २ ) अन्वये . 


क्रमांक कली- नपए-२२ ९-२०१९ . - 


ज्याअर्थी, एटापल्ली नगर पंचायतीने तिचा सर्वसाधारण सभा ठराव क्र . ५६, दिनांक २८-०२-२०१९ अन्वये तिच्या क्षेत्रातील विकास योजना 
आराखडा तयार करण्याचा इरादा जाहिर केला आहे . महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ चे कलम ३४१ क 
चे पोट-कलम (२) मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे शासन नगर विकास विभाग , अधिसूचना क्र . एमयुएन.- २०१४-प्र . क्र . १०२-१८, दिनांक २३ एप्रिल २०१५ 
अन्वये एटापल्ली नगर पंचायत घटीत करण्यात आली आहे ; 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम २१ ( १) अन्वये उक्त अधिनियमाच्या प्रारंभानंतर , ३ वर्षापेक्षा अधिक 
नसेल अशा कालावधित मात्र, या अधिनियमाच्या तरतुदींना अधिन राहून विकास योजना तयार करुन मंजुरीसाठी राज्य शासनाकडे सादर करणे 
बंधनकारक होते ; 

मात्र नगर पंचायतीकडे निधीची उपलब्धता नसल्याने उक्त कालावधित विकास योजना तयार करणे शक्य झाले नाही . त्यामुळे 
उक्त अधिनियमाच्या कलम २१ (३ ) अन्वये विकास योजना तयार करण्याकरीता मुदतवाढीचा प्रस्ताव नगर पंचायतीचा ठराव क्र . १४६ , 
दिनांक २६-०२-२०१८ अन्वये सादर करण्यात आला होता. त्यावर मा . सहसंचालक , नगर रचना, नागपूर विभाग, नागपूर यांचे इंग्रजी आदेश क्र . 
डिपी-एटापल्ली- सेक्शन २१ (३)-एक्सटेंशन - जेडीटिपीजी एन -१५९ २, दिनांक ०९ -१०-२०१८ अन्वये दिनांक २३-०४-२०१८ पासून २२-०४-२०१९ या 
दिनांकापर्यंत मुदतवाढ मंजूर करण्यात आली आहे ; 


ना .- एक- अ-१ ( १५६७). 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जून २०-२६ , २०१९ / जेष्ठ ३०- आषाढ ५ , शके १९ ४१ 


त्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम २३ ( १ ) सह २३ ( २) मधील तरतुदीनुसार एटापल्ली नगर पंचायतीच्या 
मुळ अधिकार कक्षेतील क्षेत्रासाठी एटापल्ली शहराची विकास योजना तयार करणे आवश्यक असल्याने एटापल्ली शहराची विकास योजना तयार 
करण्याचा इरादा जाहिर करीत आहे. 


सोबतच्या नकाशात एटापल्ली नगर पंचायतच्या अधिकार क्षेत्रातील क्षेत्र केशरी रंगाच्या किनारीने दर्शवण्यात आले असून त्यावर अध्यक्षा व 
मुख्याधिकारी यांनी दिनांकित स्वाक्षरी केली आहे . सदर नकाशा नगर पंचायतच्या कार्यालयात , कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळात नागरिकांच्या 
अवलोकनार्थ ठेवण्यात आलेला आहे. 


करीता सदर ठराव महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून साठ दिवसाचे कालावधित नियोजित विकास योजनेच्या बाबतीत नागरिकांकडून 
सूचना अथवा हरकती असल्यास त्यांनी लिखीत स्वरुपात नगर पंचायतकडे सादर कराव्यात . 


सौ . दिपयंती निजान पेंदाम , 


एटापल्ली : 
दिनांक १० जून २०१९ . 


अध्यक्षा , 


नगर पंचायत , एटापल्ली . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI- 400 004. EDITOR DIRECTOR : NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


